समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक 
शिक्षण) कार्यक्रमासाठी Ad-hoc हप्त्याचा 
अनुसूचित जाती (SCP) उप योजनेचा निधी 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 


३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक: F.No-9-2/2020-|S- 
१२(50, दि.२७/०४/२०२० (दोन पत्रे) 


४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप 
सशि/लेखा-२//-॥००(७७॥.,50,81)निधी मागणी/२०२०-२१/११८९,दि.१८/०५/२०२० 


५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०८/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१४/०९/२०२० 


प्रस्तावना :- 


समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या 
हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २७/०४/२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये प्राथमिक शिक्षणासाठी केंद्र शासनाचा Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती (अनुसूचित जाती 
उपयोजना हिस्सा (5092) रु.१४,७६,९१,०००/- इतका निधी व माध्यमिक शिक्षणासाठी 
रु.१७,८९,०००/- इतका निधी असा एकूण रु.१४,९४,८०,०००/- इतका निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा केलेला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याचा निधी प्राथमिक शिक्षणासाठी 
रु.९,८४,६०,६६७/- व माध्यमिक शिक्षणासाठी रु.११,९२,६६६/- असा एकूण रु.९,९६,५३,३३३/- 
इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/अर्थोपाय, दि.१८/०५/२०२० अन्वये 
केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 
त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 
खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय PATH: एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग-२/एस.डी-१ 
शासन [नणंय:- निर्णय:- 


केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला 


निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 


परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण) च्या 


अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ येथील लेखाशिर्षाकरिता 


मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२०-२१ या वर्षात वितरीत करावयाची तरतूद 
क्र अर्थसंकल्पिय तरतूद 
२ ३ ln ee ..|| 
"मागणी क्रमांक एन-३, २२०२, | 24,28, 88,000/- १) रु.१४,७६,९१,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०१प्राथमिक प्राथमिक शिक्षण 
शिक्षण,  ७८९-अनुसूचित जाती २) रु.१७,८९,०००/- 
उपयोजना, (०१ अनुसूचित जाती माध्यमिक शिक्षण 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) 
समग्र शिक्षा अभियान (केंद्र हिस्सा ६० 
टक्के), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२॥७४६)" 
एकूण (१) | रु.१४,९४,८०,०००/- 
२ | "मागणी क्रमांक एन-३, २२०२, | रु.११७,२९,९२,०००/- १) रु.९,८४,६०,६६७/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०१प्राथमिक प्राथमिक शिक्षण 
शिक्षण,  ७८९-अनुसूचित जाती २) रु.११,९२,६६६/- 
उपयोजना, (०१ अनुसूचित जाती माध्यमिक शिक्षण 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०४) 
समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२॥७५५)" 
एकूण (२) रु.९,९६,५३,३३३/- 
एकूण (१--(२) | रु.२४,९१,३३,३३३/- 
२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१६/०४/२०२० व शासन निर्णय, दि.०४/०५/२०२० 


मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२७/०४/२०२० रोजीच्या 


आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२०-२१ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या आवर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग-२/ 'एस.डी-१ 
४. अनुसूचित जाती उपयोजना या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेला निधी अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. खर्चसिंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनेहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० चे परिपत्रक व शासन निर्णय 
दि.०४/०५/२०२० मधील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा 
करावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० चे परिपत्रक, शासन 
निर्णय दि.०४/०५/२०२०, सामाजिक न्याय विभाग झासन निर्णय दि.१४/०९/२०२० अन्वये व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/अर्थोपाय, दि.१८/०५/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२९६/व्यय-१५, दि.१८/०८/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२९१६१३५५६३२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gaikwad Santosh 2. 
Umeshrao 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH? एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग-२/एस.डी-१ 
४) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
७) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) आयुकत, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
११) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१२) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१४) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


) 
) 


१५) वित्त विभाग(व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई 

१६) अवर सचिव, लेखा शाखा, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


